जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पशुसंवर्धन) संवर्गातील सहायक पशुधन विकास 
अधिकारी दिनांक ०१/०१/२०२० ते 
दि.०१/०१/२०२२ रोजीच्या एकत्रित अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकजिपअ-२०२३/प्र.क्र. ३२७/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, ASHI पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ०८ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२३/प्र.क्र.३२७/आस्था-४, दिनांक २९ 
ऑगस्ट,२०२३ 
२) विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर विभाग यांचे पत्र क्रमांक 
विशा/कार्या११(६)/प्र.क्र.१४७/कावि/१५२२/२०२३, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, 
२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( प्नुसंवर्धन) या संवर्गातील सहायक पशुधन 


विकास अधिकारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ते दि.०१/०१/२०२२ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता 


यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने 


श्री. एन.जी.पराते, श्री. वाय.ए.कऱ्हाडे व श्री. डी.पी.सहारे , सहायक पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा 


परिषद अनुक्रमे चंद्रपूर, गडचिरोली, गडचिरोली यांच्या आक्षेपांची पुर्तता करता आलेली नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्त कार्यालयाने अंतीम ज्येष्ठता यादीमध्ये उक्त 


सहायक पशुधन विकास अधिकारी श्री. एन.जी.पराते यांच्या जन्मदिनांका मध्ये दुरुस्ती, श्री. डी.पी. 


सहारे यांच्या नावामध्ये दुरुस्ती तसेच श्री. वाय.ए.कऱ्हाडे यांच्या जन्मदिनांक व सहायक पशुधन 


विकास अधिकारी पदावरील नियमित नियुक्‍ती दिनांकामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत आक्षेप प्रस्ताव 


शासनास सादर केले आहेत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ३२७/आस्था-४ 


४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्‍त परिच्छेद 


क्र.३ नुसार दुरुस्ती करण्यात येत असून सहायक UT विकास अधिकारी श्री. एन.जी.पराते यांच्या 


जन्मदिनांकात दि.१२.०२.१९६८ ऐवजी दि.०२.१२.१९६८ असा बदल करण्यात येत आहे आणि 


श्री. डी.पी. सहारे यांच्या नांवामध्ये बी.पी.सहारे ऐवजी डी.पी.सहारे असा बदल करण्यात येत आहे. 


तसेच श्री.वाय.ए.कऱ्हाडे सहायक wes विकास अधिकारी , जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या 


नियमित नियुक्‍ती दिनांकामध्ये दि.१९.०७.२०२१ ऐवजी दि.१७.०६.२०२१ असा बदल करुन त्यांची सेवा 


ज्येष्ठता अनुक्रमांक ११९ अ येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१०८१४४३५७८८२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA ISHWAR GIRI 
RAV | N D RA DN: CN = RAVINDRA ISHWAR GIRI, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = RURAL 


| S H WA R G जे | R | DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2024.01.08 14:45:11 +05'30' 


(र. ई. गिरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव, (पशुसंवर्धन), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे 
पोच विभागीय आयुक्‍तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, ( वर्ग-३) (पश्नुसंवर्धन) संवर्गातील सहायक पशुधन विकास अधिकारी यांची दिनांक 09.09.2020 ते 
दि. ०१.०१.२०२२ रोजीच्या एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीच्या श्ुध्दीपत्रकाचे सहपत्र 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शैक्षणिक |।व्यावसायिक सहायक wy) प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद पात्रता अर्हता विकास अर्हता परीक्षा 

अधिकारी उत्तीर्ण/सुट 

पदावरील 

नियमित 

नियुक्तीचा 

दिनांक 
a २ ३ 8 पु द ७ ८ ९ | 9 ० 
ग श्री. एन.जी.पराते चंद्रपूर ।०२.१२.१९६८ | एसएससी ।एल.एस.एस. | २९.०५.२००९ ।विमाप्र सुट क 
११९ अ श्री. वाय.ए.कऱ्हाडे | गडचिरोली । १६.०१.१९७१ | एसएससी | पद्मुपदविका | १७.०६.२०२१ | अजा | उत्तीर्ण i 
32 श्री. डी.पी.सहारे गडचिरोली | ११.०२.१९६९ | एसएससी | पद्चुपदविका | १३.०४.२०१२ | विमाप्र | उत्तीर्ण 


